अँड.(डॉ.) रविंद्र चिंगळे, शासकीय 
अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी 
अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.२१/ई-गव्हर्नन्स 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२४. 


वाचा - 
१ आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः क्र.आसेआ/आ.भ./भां.वि./डॉ.चिंगळे/ 
फी अदा करणेबाबत/न.क्र.२०४/ जा.क्र.४६०-६२/२०२३, दि.२४.११.२०२३. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः क्र.आसेआ/आ.भ./भां.वि./डॉ.चिंगळे/ 
फी अदा करणेबाबत/न.क्र.२०४/ जा.क्र.५००-०२/२०२३, दि.२९.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील वापरात असलेल्या संगणकामध्ये व्हायरसचा प्रादुर्भाव 
वाढल्यामुळे सदर संगणकामध्ये Antivirus ची आवश्यकता विचारात घेऊन आयुक्‍तालयामार्फत 
D.G.S & D. यांचे दरकरारावरील Hindi software Solutions, New Delhi यांनी उत्पादित 
केलेले २०० नग Model No Quick Heal Technologies Pvt.ltd./EPS ६.० Total Security and 
Protective Software including Antivirus खरेदी करण्यात आले होते. सदर खर्चाच्या देयकास 
उशिर झाल्याने सदर संस्थेने दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर प्रकरण क्र.)॥॥७/२३३८())/०१- 


9°)(M/s.Hindi Software Solution, New Delhi Versus Directorate of Health Services, 
Mumbai नुसार प्रकरण दाखल केले होते. उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने दिल्ली 
आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये आयुक्तालयाच्या वतीने बाजु मांडण्याकरीता अँड. (ST) रविंद्र चिंगळे, 
शासकीय अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍तालयाकडून 
शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील संगणकासाठी Hindi software Solutions, New Delhi 
यांनी उत्पादित केलेले २०० नग Model No Quick Heal Technologies Pvt.ltd./EPS ६.० Total 
Security and Protective Software including Antivirus खरेदी बाबत दिल्ली आंतरराष्ट्रीय 
ळवादासमोर सुरु असलेल्या प्रकरण W.DIAC/233~(D)/09-98)(M/s.Hindi Software 
Solution, New Delhi Versus Directorate of Health Services, Mumbai या न्यायालयीन 
प्रकरणी आयुक्तालयाची बाजु मांडण्यासाठी वकील पॅनल यांच्या मार्फत नियुक्‍त करण्यात आलेले 
अँड.डॉ.रविंद्र चिंगळे यांना द्यावयाच्या व्यवसायिक फी रु.१,५०,५००/- (अक्षरी रुपये एक लाख 
पन्नास हजार पाचशे फक्त) अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.२१/ई-गव्हर्नन्स 


२. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०९)-म.आ.से.वि.प्र.अंतर्गत ग्रामिण/कुटीर 
रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४), २८-व्यावसायिक फी” या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी केलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच वित्त विभाग area निर्णय दिनांक 
२२.०२.२००८ नुसार योग्य दराने आयकराची कपात करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग- दोन, अ.क्र. ४९ नियम 
क्र. १६६- “अ” चा नव्याने समावेश करण्याबाबत, वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र- 
२०१५/ प्र.क्र.२१/ २०१५/ विनियम, दि.१६ जून, २०१७ मधली तरतूदीनुसार शासनाविरुद दाखल 
न्यायालयीन प्रकरणी, शासकीय विधीविषयक कामकाज चालविण्याचे नियम १९८४ च्या नियम ९२ 
व १०९ खाली शासकीय कर्मचाऱ्यांना विधी सहाय पुरविण्यासाठी करावा लागणारा खर्च तसेच 
मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात येणाऱ्या पॅनलवरील तसेच पॅनेळवर 
नसलेल्या वकीलांच्या फी इ. च्या खर्चास मंजूरी देणेचे प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची पुर्तता करुन सदरचा मंजूरी आदेश निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११९१२४९३४५२१७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN 
SHAMKANT DESAI 


SAC H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cc72ac8e24d61d7cf89d14c6 


8f5987ede605ac1176d98647cf1 bb44 

681444917, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
INumber=6FFO4EBFFAB4F962AD 


serial 
757B0E36E3A96AB5DB4421F6C9568 
763153DEA139498B2, cn=SACHIN 
SHAMKANT DESAI 

Date: 2024.01.19 14:44:56 +05'30" 


(स.शा.देसाई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.२१/ई-गव्हर्नन्स 


४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाख) मंत्रालय, मुंबई. 
७. अँड.डॉ.रविंद्र चिंगळे, शासकीय अभियोकक्‍्ता(आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
८. निवड नस्ती (ई-गव्हर्नन्स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


